सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात, लेखाशिर्ष २४०१ २४४२ 
अंतर्गत ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१२२२/प्र.क्र.१६१/१५ ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: २९ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ :-१ वित्त विभाग, परिपत्रक निर्णय क्र.अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, २०२२ 
२) वित्त विभाग, अर्धशासकीय पत्र क्र.अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०५ एप्रिल, २०२२ 
३) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय, क्र.अंदाज-२०२२/प्र.क्र.४२/२-अे, दि.०५ एप्रिल, २०२२ 
४) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय, क्र.आकृवि-१२२२/प्र.क्र.१६१/१५-अ, दि.१९ जुले, २०२२ 
५) लेखा अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ/ अर्थसंकल्प / 
अनु.मागणी-२४४२/३८४२६, दि.१६/११/२०२२ 

प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल, 2022 रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
या उद्दिष्टास दरमहा ७% प्रमाणे अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) निधी वितरीत 
केला आहे. त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाच्या विनंतीस अनुसरुन नमूद बाब-३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
करीता मंजूर रु.२.०० कोटींच्या ७% च्या मर्यादेत एप्रिळ ते जून या तीन महिन्यांकरीता रु.४२.०० लाख निधी 
संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळा आहे. आता जुलै ते सप्टेंबर या तीन 
महिन्यांकरीता रु.४२.०० लाख निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णय :- 

विशेष घटक योजना-विशेोष घटक योजनेखाली खते, बी-बियाणे इ.साठी अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) (२४०१ 
२४४२), खालील सन २०२२-२३ करीता बाब-३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत रु.४२. ०० लाख (रुपये 
बेचाळीस लाख Had) अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) निधी वितरीत करण्यास 
या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर केलेल्या अनुदानातून खालील 
लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१, पिकसंवर्धन 

(00) ८०० इतर खर्च 

(००) (०२) विशोष घटक योजना- 
विशेष घटक योजनेखाली अर्थसहाय्य 
३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(२४०१ २४४२) 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१२२२/प्र.क्र.१६१/१५ Bt 


३. सदर निधी मंजूर प्रयोजनासाठीच खर्च करण्याची सर्वतोपरी दक्षता घेण्यात यावी. 


४. सदरचे आदेश वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, २०२२ आणि वित्त 
विभाग, अर्धशासकीय पत्र क्र.अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०५ एप्रिल, 2022 मधील अटी व शर्तीचे अनुपालन 
यांचे अधीन राहून प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२९१४५५२९९४०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. क ककवा 
शु ७). २९७॥॥॥॥॥॥ क eas 


SAKHARKAR 


B1C28D 
AKANTH SAKHARKAR. 


938 


(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसुल) 
४. सर्व, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
५. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
६. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता)/ (लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
९. सर्व, कृषि विकास अधिकारी, (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
१०. सर्व, उपविभागीय कृषि अधिकारी, (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
११. सर्व, तालुका कृषि अधिकारी, (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. कार्यासन (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. निवड नस्ती /94-31. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


